अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: -२५ /03/2022 
संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.आस्था- २०२१/प्र.क्र.१३९/२१/लाक्षेवि (आस्था), दि.१३/१०/२०२१. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२. 
३.अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र.२८९/ 
आ-३/ यसिंमं/२०२२, दि.२४/०१/२०२२. 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या (२) कार्यकारी 

अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ (३) कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, 
दिग्रस (४) कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग बेंबळा या कार्यालयांतील नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांनी त्यांच्या 
दि.२४/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना 
दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.र२ येथीळ शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, sant अस्तिवात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 

संदर्भ क्र 3 येथील दि. २४/०१/२०२२ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना 
दि. 09/03/2022 ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


७११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 
सुधारीत रुपांतरीत 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव pl आयात मुख्य SERS व उपलेखाशीर्ष 
मंजुर पदे नियत आस्थापना 
अस्थायी 
आस्थापना 
9 ? 2 8 y 
हि अधीक्षक २८ | 
अभियंता, 
यवतमाळ सिचन 
मंडळ, यवतमाळ 
२ | कार्यकारी ४५३ २४ 
अभियंता, 
यवतमाळ मागणी क्र. आय-३ 
पाटबंधारे विभाग २७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यवतमाळ (८०), सर्व साधारण 
३ | कार्यकारी १२४ ३४ (०४) परिरक्षण आस्थापना 
अभियंता (०४) (२१) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
अरुणावती पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ (अनिवार्य) 
पाटबंधारे विभाग (२७०१ सी ०५१ 
दिग्रस 
४ | कार्यकारी १०६ ०२ 
अभियंता, बेंबळा 
प्रकल्प विभाग 
बेंबळा 
एकूण he ७११ | ६० 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ , कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ७११ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. ३१/०८/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन 
राहून दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ ३० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 

करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३२५१५२७३५९२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADNYA SHYAM य ण 
MESHRAM = 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ”व १ ते ७ विवरणपत्रे 
प्रत:- 

१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
४. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ . 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत 
असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, 
६. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, 
७. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ, 
८. कार्यकारी अभियंता, अरूणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस, 
९. कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
qo, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६/२२ )/लाक्षेवि (आस्था), दि. 24.03.2022 चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ व मंडळांतर्गत 3 विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव न्यत ae ae eel 2 लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना आस्थापना 
a 2 2 g ५ 
१ | अधीक्षक अभियंता, २८ श्व 
यवतमाळ सिंचन (विवरणपत्र-१) 
मंडळ, यवतमाळ 
२ | कार्यकारी अभियंता, ४५३ २४ मागणी क्र. आय-३ 
यवतमाळ पाटबंधारे | (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-५) | २७०१, मोठे व मध्यम 
विभाग, यवतमाळ पाटबंधारे 
च an) व्वा ३४ (८०), सर्व साधारण 
चया ee 
, अरुणावती | (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-६) | (08) परिर 
पाटबंधारे विभाग (08) (२१) अधीक्षक अभियंता, 
वगत न यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
SS यी यवतमाळ (अनिवायी 
४ | कार्यकारी । १०६ 2 cae co 
बेंबळा प्रकल्प (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) 
विभाग, बेंबळा 
एकूण | 699 ६० 
PRADNYA SHYAM पायाना 
MESHRAM BU Water पा DParTHENT 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६/२०१९)/लाक्षेवि.(आस्था), दि.२५ .०३.२०२२ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता यवतमाळ सिंचन मंडळ यवतमाळ 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. | कार्यालयाचे पदनाम दि.०१.०३.२०२२ ते 
नांव ३१/०८/२०२२ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
ei ? डे ह 
शिवी अधीक्षक अधीक्षक अभियंता SS 
अभियंता, aa 

2 न ह सहा. अधीक्षक अभियंता शका 
यवतमाळ 

३ सिंचन मंडळ, | सहा. अभि. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ३ 
यवतमाळ 

४ प्रमुख आरेखक शिका 

षु अआरेखक श्रेणी-२ EC 

& अधीक्षक se 

9 प्रथम लिपिक SS 

८ वरिष्ठ लिपिक ४ 

5 कनिष्ठ लिपिक ४ 

ae) टंकलेखक ३ 

शिन निम्नश्रेणी लघुलेखक Ce 

१२ संगणक a a 

93 वाहन चालक ae 

१४ नाईक शिका 

१५ शिपाई 3 

१६ चौकीदार शिििकागां 

एकूण २८ 


italy signed by PRADNYA SHYAM MESHRAI 


Digi 
PRADNYA SHYAM ) ७५५७00, 


MESHRAM oso 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र -२ 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६ /२०२२)/लाक्षेवि.(आस्था), दि. 24.03.2022 चे सह 
कार्यकारी अभियंता यवतमाळ पाटबंधारे विभाग यवतमाळ 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

शिका कार्यकारी अभियंता ॥_ ह. 
२ उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 

सहाय्यक अधीक्षक 

अभियंता a 
3 स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. ४ 
४ विभागीय लेखापाल a 
4 प्रथम लिपीक i =f 
नि सहा. आरेखक / आरेखक (748 ण] 
७ वरिष्ठ लिपीक पु 
८ अनुरेखक Po 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
Ll = दप्तर कारकुन ३ 
शक शा १ वरिष्ठ दप्तर कारकुन a ह... | 
१२ टंकलेखक ३ 
१३ भांडारपाल |______ 
१४ सहा. भांडारपाल शिका 
१५ वाहनचालक शिका 
१६ नाईक शिका शां 
१७ शिपाई षु 
१८ चौकीदार ॥___:*____ 

एकुण ३६ 


पृष्ठ ३० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

पाटबंधारे उ.वि.क्र.१, यवतमाळ 

a co उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ a 
२ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GB. a aa 
3 वरिष्ठ लिपीक = 
8 अनुरेखक ॥_ | 
५ कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
७ टंकलेखक Pe 
८ वाहनचालक a 
९ शिपाई २ 
a a चौकीदार | = | 

एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखा, यवतमाळ 

a स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GB. _ 2 [| 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक शिका 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली शंकरिआळ 
८ स्था. अभि. सहा. i | 
९ शिपाई | = 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
अक. दतत ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे शाखा, राळेगाव 

LF स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. ॥__ “|| 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
4 संदेडाक LC = | 
६ कालवा चौकीदार ३ 
9 कालवा टपाली |... a 
८ स्था. अभि. सहा. Le 
९ शिपाई ॥__ ae 

एकुण २२ 

पाटबंधारे शाखा, जवळा 

a a स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. ॥. 3.1 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
4 संदेडाक शिका 
६ कालवा चौकीदार ३ 
9 कालवा टपाली i 
८ स्था. अभि. सहा. iG 
९ शिपाई i 3 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पाटबंधारे शाखा, दारव्हा 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

१ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. १ 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
8 कालवा निरिक्षक ८ 
५ संदेशक Lt 
g कालवा चौकीदार ३९ 
9 कालवा टपाली a आ. 
८ स्था. अभि. सहा. Se 
९ शिपाई ॥ लके] 

एकुण २२ 


पाटबंधारे उ.वि.क्र.२, यवतमाळ 


१ उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ a 2 
२ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GB. शिका 
३ वरिष्ठ लिपीक LC = 
8 अनुरेखक Fe | 
५ कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
9 टंकलेखक Ls | 
क्रि वाहनचालक LC eG 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार Ls 

एकुण १३ 


पृष्ठ ३० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
अ. क्र. पदांचे नांव ३९.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे शाखा, पार्थटदेवी 

= स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA. a a 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक LS 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली a | 
८ स्था. अभि. सहा. [ 
९ शिपाई = 
एकुण २२ 


पाटबधारे शाखा, गाठणंजी 


शा स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA, ae 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
4 संदेडाक ॥ रै. | 
६ कालवा चौकीदार ३ 
9 कालवा टपाली fl 
८ स्था. अभि. सहा. ae 
९ शिपाई Co a 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
पासा पदा aia ३९.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
a“ ae देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे उ.वि.क्र. ३, पुसद 

a co उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ शिळे 
२ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GB. a ca 
3 वरिष्ठ लिपीक aS 
8 अनुरेखक ॥_ | 
५ कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
७ टंकलेखक a ae 
८ वाहनचालक a 
९ शिपाई २ 
a a चौकीदार ae 

एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखि,चिखली 

a a स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA. | 2 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक शिका 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली शंकरिआळ 
८ स्था. अभि. सहा. i | 
९ शिपाई | = 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
अक. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पदांचे नांव 
पाटबधारे शाखा, वरुड 

Le स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. a 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेडाक a. 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली ॥_ | 
८ स्था. अभि. सहा. a 
९ शिपाई ae 

एकुण २२ 

पाटबधारे शाखा, पुसद 

a स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. iL | 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक शिका 
& कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली ioe | 
८ स्था. अभि. सहा. शिका 
९ शिपाई शकि शा 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१.०३.२०२२ ते 
a व ata ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबधारे शाखा, कासोळा 

i ae स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA, Le 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
4 संदेडाक Le 
६ कालवा चौकीदार ३ 
9 कालवा टपाली a | 
८ स्था. अभि. सहा. Se 
९ शिपाई re 

एकुण २२ 

पाटबधारे शाखा, कासोळा 

a aa स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA, शिळळ आ 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेडाक बि गो 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली ॥_ ह | 
८ स्था. अभि. सहा. C= 
९ शिपाई a 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

पाटबंधारे उ.वि.क्र. ४ महागांव 

शिका आका उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ Lo || 
२ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ PA. शिकिका 
३ वरिष्ठ लिपीक i ae 
8 अनुरेखक शिका 
4 कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
७ टंकलेखक i. 
८ वाहनचालक Ls a 
९ शिपाई २ 
= | चौकीदार i Ss 

एकुण १३ 

पाटबंधारे शाखा, उमरखेड 

LS स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA. LC oS 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक a 
द कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली a 
८ स्था. अभि. सहा. i 
९ शिपाई i 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

पाटबधारे शाखा, सवना 

ae स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GA. Ee 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक Le 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली a | 
८ स्था. अभि. सहा. Se 
९ शिपाई re 

एकुण २२ 


पाटबंधारे उ.वि.क्र. ५ पांढरकवडा 


1____ | उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ ॥.__ 2 
२ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ GB. शिका 
३ वरिष्ठ लिपीक C= 
8 अनुरेखक FG 
4 कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
७ टंकलेखक Ls | 
८ वाहनचालक शिका 
९ शिपाई २ 
शिक गा ० चौकीदार LF 

एकुण १३ 


पृष्ठ ३० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

पाटबंधारे शाखा, वणी 

१ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. १ 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक शिका 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली शिक आशा 
८ स्था. अभि. सहा. Ls 
९ शिपाई | = 

एकुण २२ 

पाटबधारे शाखा, सायखेडा 

i = स.अ.श्रे-२/शा.अ./ PA. i a 
२ दप्तर कारकुन २ 
3 मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक i. 
६ कालवा चौकीदार ३ 
७ कालवा टपाली se 
८ स्था. अभि. सहा. a 
९ शिपाई शकि 

एकुण २२ 


पृष्ठ ३० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

पाटबधारे शाखा, करंजी 
१ स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. १ 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ मोजणीदार ४ 
४ कालवा निरिक्षक ८ 
षु संदेशक १ 
६ कालवा चौकीदार ३ 
is कालवा टपाली १ 
८ स्था. अभि. सहा. १ 
९ शिपाई १ 
एकुण २२ 
एकूण ४५३ 


PRADNYA 5-४॥॥॥ शण ल्या Cs = 
MESHRAM GU Wath nesounces DEPARTMENT 
( प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-३ 


शासन निर्णय क्र. मुबाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २५/०३/२०२२ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ 
अरुणावती पाटबंधारे विभाग दिग्रस 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम दि.०१.०३.२०२२ ते 
38.02.2022 या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 

1 2 3 4 
q कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता १ 
२ अरुणावती पाटबंधारे उपकाअ/उ.वि.अ. १ 
४ विभाग,दिग्रस स.अ.श्रे-२/शा.अ/ क.अ. ४ 
4 स्था.अ.सहाय्यक Ls | 
& विभागीय लेखापाल १ 
७ प्रथम लिपिक १ 
श्र भांडारपाल १ 
९ सहा. भांडारपाल १ 
१० आरेखक १ 
११ सहा.आरेखक १ 
१२ वरीष्ठ लिपिक षु 
१३ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१४ अनुरेखक L of 
१५ टंकलेखक ३ 
१६ संगणक १ 
१७ नि.श्रे.ल.लेखक १ 
१८ वाहन चालक १ 
१९ शिपाई षु 
२० चौकीदार १ 
एकुण ३४ 


पृष्ठ ३० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम दि.०१.०३.२०२२ ते 
38.02.2022 या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
१ उपविभागीय अभियंता q 
2 कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ अनुरेखक १ 
४ वर स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.९ दिग्रस 

4 वरिष्ठ लिपीक १ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चालक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 

q| अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग | उपविभागीय अभियंता १ 
२ BN कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
4 वरिष्ठ लिपीक १ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चालक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 


पृष्ठ ३० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम दि.०१.०३.२०२२ ते 
38.02.2022 या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आळेली अस्थायी 
पदे 
१ उपविभागीय अभियंता १ 
२ कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे-२ 8 
3 अनुरेखक १ 
४ ह स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग 
आर्णी 
4 वरिष्ठ लिपीक भे 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक q 
८ वाहन चालक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 
१ | पाटबंधारे उपविभाग पांढरकवडा | उपविभागीय अभियंता १ 
२ कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ वरिष्ठ लिपीक १ 
६ कनिष्ठ लिपीक २ 
9 लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चालक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 


पृष्ठ ३० पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


१ अडाण पाटबंधारे कालवे उपविभागीय अभियंता १ 
२ SASS कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
4 वरिष्ठ लिपीक १ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चालक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 

एकुण १८ 

एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे १२४ 


PRADNYA 517/8)॥ ०५ 
MESHRAM a 


( प्रज्ञा मेश्राम) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM 
O =GOVEI 


MESHRAM, C = IN, S = 
-RNMENT OF MAHARASHTRA, 


= ER RESOURCES DEPARTMENT 
ate: 2.03.25 15:30:56 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-४ 


शासन निर्णय क्र. मुबाढ-२०२२/(प्र.क्र. ४६/२०२२)/लाक्षेवि.(आस्था), दि.२५ /०३/२०२२ चे सहपत्र 


अरुणावती पाटबंधारे विभाग दिग्रस 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव पदनाम दि. ०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 

1 2 3 4 
q | विभागीय कार्यालय | कार्यकारी अभियंता १ 
२ उपकाअ/उ.वि.अ. १ 
8 स.अ.श्रे-२/शा.अ/ क.अ. ४ 
षु स्था.अ.सहाय्यक Ls 4 
६ विभागीय लेखापाल १ 
७ प्रथम लिपिक १ 
टू भांडारपाल q 
९ सहा. भांडारपाल १ 
१० आरेखक १ 
११ सहा.आरेखक १ 
१२ वरीष्ठ लिपिक 4 
93 कनिष्ठ लिपिक ४ 
१४ अनुरेखक ॥. 
१५ ७७ ग ३ 
१६ संगणक १ 
१७ नि.श्रे.ल.लेख १ 
१८ वाहन चालक १ 
१९ नाईक १ 
२० शिपाई षु 
२१ चौकीदार १ 

एकुण ३४ 


पृष्ठ ३० पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम दि. ०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ या 
कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि बेंबळा प्रकल्प | उपविभागीय अभियंता a ७. _,॥| 
उपविभाग क्र अभियंता 
२ उपविभा ie कनिष्ठ /शा.अ./स.अ.श्रे-२ ¥ 
थाळेगांव 
३। (उपविभागीय । अनुरेखक ॥ आहे. 
४ कार्यालय) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
4 वरिष्ठ लिपीक शिळे 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक ae 
८ वाहन चालक शकि अशा 
९ शिपाई २ 
। | चौकीदार शके शता 
एकुण १८ 
॥ बेंबळा प्रकल्प । उपविभागीय अभियंता a 
उपविभाग क्र अभियंता 
२ उपविभा म कनिष्ठ /शा.अ./स.अ.श्रे-२ 8 
थाळेगांव 
३। (उपविभागीय | अनुरेखक (क 
४ कार्यालय) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
4 वरिष्ठ लिपीक 1 क... 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक fF] 
८ वाहन चालक शिका शा 
९ शिपाई २ 
i a) चौकीदार Ld 
एकुण १८ 


पृष्ठ ३० पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव पदनाम दि. ०१.०३.२०२२ ते 
३१.०८.२०२२ या 
कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
पविभागीय अभियंता a आ. 
२ कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
७ | बेंबळा पाटबंधारे | वरिष्ठ लिपीक ळ्‌ 
उपविभाग,क्र.१ a 
a d ष्ठ C 
a कळब का a : 
9 लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चाळक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 
q| बेंबळा पाटबंधारे | उपविभागीय अभियंता १ 
उपविभाग क्र.२ aa 
2 रै कनिष्ठ /शा.अ./स.अ.श्रे-२ 8 
राळेगाव 

३ अनुरेखक १ 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
4 वरिष्ठ लिपीक q 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
9 लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
८ वाहन चाळक १ 
९ शिपाई 2 
१० चौकीदार १ 
एकुण १८ 

एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे १०६ 

PRADNYA SHYAM ee 
MESHRAM ous Waten RESOURCES DEPARTMENT. 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ५ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२ /(प्र.क्र.४६/२२) लाक्षेवि (आस्था), दि.२५/०३/२०२२ चे सहपत्र 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ उपविभाग:- 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना 

दि. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी 


अ.क्र. | शाखा/उपविभागाचे | कर्मचा-यांचे नाव पैवा निव 
नाव दिनांक 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.९ यवतमाळ 
ae पाटबंधारे शाखा, भांडर लिपी थानेंद्र जयपाल रहां ३१-१२-२०२३ 
ei मजुर बंडू महादेव शेंडे ३१-०७-२०२२ 
एकुण प २ 
पाटबं = यंत्र 
३ शाखा, राळेगांव चाळक शेख अब्दुल शे.गुलाब २८-०२-२०२३ 
'एकूण प ro 
¥v पाटबंधारे शाखा,जवळा | मजूर वसंत म जाधव ३०-११९-२०२५ 
एकुण प eo al 
ष्‌ पाटबंधारे शाखा,दारव्हा | मजूर अंबादास पाडूरंग रामटेवे ३०-०४-२०२२ 
एकुण प . 7 
'एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ यवतमाळ | ५ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ 
द पाटबंधारे शाखा, पाथ्रड (के... महेंद्र गोपाळराव कांबळे ३०-०४-२०२५ 
a मजूर .एस.हावे ३१-१०-२०२४ 
'एकुण पदे :- २ 
&.. परवा यता पा भगवान डोमाजी म ३०-०७-२०२२ 
र मजूर ae रे ३०.०४.२०२५ 
एकुण पदे :- २ 
'एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ | ¥ 


पृष्ठ ३० पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, पाढरकवढा 


अ.क्र. | शाखा/उपविः ie कर्मचा-यांचे नाव पैवा निवृत्त 
नाव दिनांक 
me ill pe बिनतारी यंत्र दिलिप नारायण सोनटक्के । ३९-०५-२०२२ 
ee | मंजूर मोदर भुजंगराव जळव ३९-०७-२०२५ 
१२ ce | ३०-०६-२०२४ 
१३ porary .| ३९-०८-२०२४ 
'एकुण पदे :- v 
१४ | पाटबंधारे शाखा,करंजी | देवराव रामजी गुरनुले ae 
१८ मेश आनंदराव स ३१-०७-२०२४ 
'एकुण पदे :- २ 
rT fe मजुर प्रभाकर विठठल गुरनुः ३१-०८-२०२२ 
एकुण पदे :- a 
एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, 
'पाढरकवढा ७. 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद 
पाटबंधारे : 
we a यंत्रचालक मारोती बाबाराव गायकवाड | ३१९-०३-२०२७ 
एकुण पदे :- [ne 
१८ पाटबंधारे शाखा वरुड | मजूर विजय देविदास जाधव ३१-०७-२०२३ 
१९ मजूर प्रकाश दिपळा जाधव ३०-०६-२०२५ 
२० मजूर नुरसिंग रत्ना चव्हाण ३०-०६-२०२३ 
'एकुण पदे :- ३ 
२९ पाटबंधारे शाखा पुसद | मजूर वलास गणपत सुरोशे ३०-०६-२०२२ 
२२ मजूर मुकिदा मोतीराम पाईकराव | ३०-०३-२०२२ 
'एकुण पदे :- २ 


पृष्ठ ३० पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पाटबंधारे 
शाखा,कासोळा 
'एकुण पदे :- 
एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद & 
उपविभाग क्र. ४,महागांव 
अ.क्र. | शाखा/उपविभागाचे 3 कर्मचा-यांचे नाव पैवा निव 
नाव दिनांक 
व्यि २ 3 v ष्‌ 
aca = 
२३ । शाखा,उमरखेड यंत्रचालक दिगांबर किसनराव राऊत ३९-०७-२०२५ 
एकुण पदे :- जंग 
a यंत्र 
२४ | पाटबंधारे शाखा, सवना | चालक अत्माराम राजू राठोड ३१९-०५-२०२२ 
एकुण चदे:- . ग गग 
एकूण २ 
'एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,महागांव | २४ 
PRADNYA SHYAM fic: 0 मन 
MESHRAM Ou WATER neSounceS pepe 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरण पत्र -०६ 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. २५/०३/२०२२ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्याचे तपशिल दर्शविणारे विवरण 


मंडळाचे नांव :-यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ.. 
विभागाचे नाव :- अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 


उपविभाग-सहा.कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ ,दिग्रस , जि:- यवतमाळ 
दि.. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदाचे नाव सेवानिवृतीची 
सर्वश्री दिनांक 
eae || 3 २ 8 
i, a विश्वनाथ भटू चव्हाण वाहनचालक ३०/०५/२०२५ 
२ सुरेश श्रीराम ठाकरे मुकादम ३०/११/२०२२ 
3 | विष्णु जयराम शिदे मुकादम ३०/०६/२०२६ 
४ | TUT URSA aR चौकीदार ३१/०७/२०२३ 
५ | पुरुषोतम राघोजी तायडे चौकीदार ३०/०९/२०२२ 
६ ।मनोजरामप्रसाद नकवाल | सफाई कामगार । ३१/०७/२०२५ 
७ | गजानन रामचंद्र पाटील स्वच्छक ३१/०७/२०२३ 
८ | सुधाकर रामजी उमरे मजुर ३१/०५/२०२६ 
९ । ae रफीक शोख सत्तार मजुर ३१/०१/२०२३ 
१० | दत्ता विठ्ठल वाघमारे मजुर ३१/०५/२०२४ 
9a | q | bald कानबाराव मस्के मजुर ३०/०६/२०२५ 
१२ | गणपत भागोजी देवकते मजुर ३१/०१/२०२८ 
१३ | संजय गुलावराव तायडे मजुर ३१/०८/२०२२ 
१४ | देवराव लिंबाजी सुरदुसे मजुर ३०/०६/२०२६ 
१५ । मनोज जनार्दन तायडे मजुर ३०/०६/२०२६ 
१६ | देवराव रामचंद्र राठोड मजुर ३१/०७/२०२७ 
मोतीराम सखाराम 

१७ । भारस्कर मजुर ३०/११/२०२४ 
१८ | विश्वंबर मोरोती महल्ले मजूर ३१/०५/२०२५ 


पृष्ठ ३० पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


उपविभाग- सहा.कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, 
विग्रस जियवतमाळ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदाचे नाव सेवानिवृतीची 
सर्वश्री दिनांक 
१९ । समशेर खां शब्बीर खा भांडार कारकुन ३१/०७/२०२२ 
२० | शोख युनुस शेख अब्दुल मजुर ३०/०६/२०२४ 
२१ | विलास चंपतराव शिंदे मजुर ३१/०८/२०२७ 
२२ | रामराव सखाराम जाधव मजुर ३१/०७/२०२५ 
२३ | सुखदेव जर्नादन लोहवे मजुर ३०/०९/२०२२ 
उपविभाग - उपविभागीय अभियंता , अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग, आर्णी. 
अविनाश उत्तमराव मजुर 
२४ | किलोर ३०/११/२०२४ 
२५ | केलास आप्पाराव मस्के मजुर ३१/१०/२०२४ 
उपविभाग - उपविभागीय अभियंता, अडाण पाटबंधारे कालवे उपविभाग क्र.२, 
दारव्हा. 
दिलीप नामदेव कानडे बिनतारी 
२६ यंत्रचालक ३०/०४/२०२२ 
२७ | श्रीकृष्ण श्रीरंग गावंडे चौकोदार ३१/०७/२०२३ 
२८ | ]ोख रेहमान शोख गफार ANS ३१/०५/२०२८ 
२९ | Sha Hara भेंडे काण ३०/०४/२०२४ 
३० _ | श्रीधर नारायण कानडे मजुर ३०/११/२०२७ 
३१ | श्रीकृष्ण नामदेवराव राउत ae 39/02/2028 
उपविभाग - उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग, पांढरकवडा. 
३२ | प्रकाश विठठलराव खडसे स्वच्छक ३१/०८/२०२५ 
३३ | रामहरी नारायण राठोड मजुर ३०/०६/२०२२ 
३४ । दामोधर राजाराम मेश्राम ह. ३०/०६/२०२३ 
एकुण | 38 
PRADNYA SHYAM (७010 
MESHRAM aie esse eerie 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरण पत्र -०७ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.४६/२२)/लाक्षेवि.(आस्था), दि. २५/०३/२०२२ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग यवतमाळ. 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना कर्मचाऱ्यांची माहीती. 
दि.. ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम से.नि.दिनांक 
| a | २ ३ SB 4 

उपविभागीय श्री. सुनिल श्रावन गावंडे वा.चा ३१/१०/२०२३ 
अभियंता, बेंबळा 
प्रकल्प उपविभाग क्र. 

| २ थाळेगांव 
उपविभागीय श्री. हो.रफिक WT. रुस्तम | रोड रोलर । ३१/०३/२०२३ 
अभियंता, बेंबळा चाळक 
प्रकल्प उपविभाग क्र. 

२ | २ थाळेगांव 

एकूण २ 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 8 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३० पैकी ३० 


